सत्यमेव जयते 

महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 

गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी या भागाला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


वर्ष ८ वे , राजपत्र क्र . ३१ ] 
८ 


भाग एक- औरंगाबाद विभागीय पुरवणी 

- 

अनुक्रमणिका 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना नेमणुका , पदोन्नती , 
अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब व 
चार - क यामध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत 
त्याच्याव्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


पृष्ठे 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी केवळ २०८७ 
औरंगाबाद विभागशी संबंधित असलेले . 

ते 

२१२४ 


१ 


संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका , पदोन्नती इत्यादी 


जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली यांजकडून 

क्रमांक . जा.क्र .२०२२ / जमीन -२ / कावी -५ ९ ३ शासकीय अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्र . टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ / एम -६ दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ 
अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४ ( १ ) याच्या कलम ४ पोट कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली 
राज्य शासनास असलेल्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या 
आहेत . त्याचा वापर करुन मी जितेंद्र पापळकर , जिल्हाधिकारी हिंगोली 
जी अधिसूचना काढण्याचे योजीत आहे . त्या अधिसूचनेचा पुढील 
मसुदा उक्त कलम ४ ( १ ) पोट कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे 
तिचा परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी 
याव्दारे प्रसिध्द करण्यात येत आहे . आणि याव्दारे तशी नोटीस देण्यात येत 
आहे की , मी उक्त मसुदा ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून 
तीस दिवसानंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडुन ज्या कोण्या हरकती 
किंवा सुचना दिंनाक १३/०५/२०२२ ते दिनांक २७/०५/२०२२ कालावधीत 
घेण्यात आल्या होत्या . परंतू कोणत्याही प्रकारच्या हरकती किंवा सुचना 
प्राप्त झाल्या नाहित . 

औ . भाग १-३१ 


२०८७ 


भाग एक - अ ( भाग चार अ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आले पृष्ठे 
आहेत त्या व्यतिरिक्त ) केवळ औरंगाबाद विभागशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र नगरपालिका , जिल्हा परिषदा ते 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपंचायती , 
नगरपरिषदा , जिल्हा नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण व 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम , या अन्वये 
काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


[ पृष्ठे - ३८ , 


अधिसूचनेचा 

क्रमांक जा.क्र . २०२२ / जमीन- २ / कावी- १०२८ : - शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ / एम -६ 
दिनांक ०१ जुलै १ ९ ७६ अन्वये , महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १ ९ ६६ 
( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ( १ ) याच्या कलम ४ पोट 
कलम ( १ ) च्या परंतूकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करुन मी जितेंद्र 
पापळकर , जिल्हाधिकारी हिंगोली याव्दारे हा मसुदा हि अधिसुचना प्रसिध्द 
झालेल्या तारखेपासुन तीस दिवानंतर हिंगोली जिल्हायाच्या सेनगाव तालुक्यातील 
बोरखेडी तांडा चे सोबतच्या अनुसुचिमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्यीचे असलेल्या 
व हिंगोली जिल्हायाच्या सेनगाव तालुक्यातील बोरखेडी तांडा यास बोरखेडी 
तांडा महसुली रुपांतर करीता आहे . 

अनुसूची 
- : भुमापन क्रमांक : 

२३२ ते २५८ , २६० ते २६२ व ४३२ , ४३४ ते ४४१ , ४४३ ते ४५० , 
४५२ , ४ ९ १ ते ४ ९ ३ एकूण ( ५१ ) 


दिनांक ३०/०६/२०२२ 

स्थळ : 

हिंगोली 


( जितेंद्र पापळकर ) 
जिल्हाधिकारी हिंगोली . 


२०८८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 


२ 


जिल्हाधिकारी कार्यालय हिंगोली 

क्रमांक . जा.क्र .२०२२ / जमीन -२ / कावी -४०४ शासकीय अधिसूचना महसूल 
व वन विभाग क्र . टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ / एम -६ दिनांक १ जुलै १ ९ ७६ 
अन्वये महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम , १ ९ ६६ ( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र 
अधिनियम क्रमांक ४ ( १ ) याच्या कलम ४ पोट कलम ( १ ) च्या परंतुकाखाली 
राज्य शासनास असलेल्या शक्ती मला प्रत्यायोजित करण्यात आल्या 
आहेत . त्याचा वापर करुन मी जितेंद्र पापळकर , जिल्हाधिकारी हिंगोली जी 
अधिसूचना काढण्याचे योजीत आहे . त्या अधिसूचनेचा पुढील मसुदा उक्त 
कलम ४ ( १ ) पोट कलम ( ४ ) अन्वये आवश्यक असल्याप्रमाणे तिचा 
परिणाम होण्याचा संभव असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याव्दारे 
प्रसिध्द करण्यात येत आहे . आणि याव्दारे तशी नोटीस देण्यात येत आहे 
की , मी उक्त मसुदा ही अधिसूचना राजपत्रात प्रसिध्द झाल्यापासून तीस 
दिवसानंतर विचारात घेईन . 


उक्त मसुद्यासंबंधी कोणत्याही व्यक्तीकडुन ज्या कोण्या हरकती 
किंवा सुचना दिंनाक १३/०५/२०२२ ते दिनांक ३१/०५/२०२२ कालावधीत 
घेण्यात आल्या होत्या . परंतू कोणत्याही प्रकारच्या हरकती किंवा सुचना 
प्राप्त झाल्या नाहित . 


दिनांक ३०/०६/२०२२ 
स्थळ : - हिंगोली 


अधिसूचनेचा मसुदा 

क्रमांक जा.क्र . २०२२ / जमीन- २ / कावी- १०२८ : - शासकीय 
अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्र . टीएलसी -१०७६ / ६३ ९ २३ / एम -६ 
दिनांक .०१ जुलै १ ९ ७६ अन्वये , महाराष्ट्र जमीन महसुल अधिनियम १ ९ ६६ 
( सन १ ९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४ ( १ ) याच्या कलम ४ पोट 
कलम ( १ ) च्या परंतूकाखाली राज्य शासनास असलेल्या ज्या शक्ती मला 
प्रत्यायोजित करण्यात आलेल्या आहेत . त्याचा वापर करुन मी जितेंद्र 
पापळकर , जिल्हाधिकारी हिंगोली याव्दारे हा मसुदा हि अधिसुचना 
प्रसिध्द झालेल्या तारखेपासुन तीस दिवानंतर हिंगोली जिल्हायाच्या सेनगाव 
तालुक्यातील देवकरवाडीचे सोबतच्या अनुसुचिमध्ये निर्दिष्ट केलेल्या हद्यीचे 
असलेल्या व हिंगोली जिल्हायाच्या सेनगाव तालुक्यातील देवकरवाडी 
यास देवकरवाडी महसुली रुपांतर करीता आहे . 

अनुसूची 


- : भुमापन क्रमांक : 

१३६ ते २७६ एकूण ( १४१ ) 


( जितेंद्र पापळकर ) 
जिल्हाधिकारी हिंगोली . 


भाग १ - पुरवणी 


३ 

By Commissioner of Textiles & Additional Registrar , 
Cooperative Societies , Maharashtra State , 

Nagpur -440001 . 

Dated - 10th June , 2022 


NOTIFICATION 

No. SPM / D- 6 / Regn / 3203 / 2022 : - Commissioner of 
Textile and Additional Registrar , Cooperative Societies , State 
of Maharashtra , Nagpur , here by registered Indrani 
Sahakari Sootgirni Ltd. Manwat , Taluka Manwat , District 
Parbhani under section 9 ( 1 ) of the Maharashtra Cooperative 
Societies Act , 1960 , ( Maharashtra Act No. XXIV of 1961 ) . 
The Registration number of the society is No. PAR / PRG / ( A ) / 
CT - 13 Dated 10th June 2022 , and the same has been classified 
as " Processing Society " Sub Class " Agricultural Processing 
Society ” under Section 12 ( 1 ) , of the said Act read with Rule 
10 ( 1 ) of the Maharashtra Cooperative Societies Rules , 1961 . 
Dated 10th June , 2022 


( Sheetal Teli - Ugale ) IAS , 
Commissioner of Textiles & Additional Registrar , 
Cooperative Societies , Maharashtra State , Nagpur . 


४ 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब 
जिल्हा उस्मानाबाद यांजकडून 

अधिसूचना 


भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ कलम ११ ( ०१ ) ची 

प्राथमिक अधिसूचना दिनांक २०/०६/२०२२ 

क्र . २०२२ / भूसंपादन / सिआर / ०६ - ज्या अर्थी , भूमीसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या खंड कलम ३ च्या खंड ( इ ) 
च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात 
आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व वन विभाग क्रमांक संकिर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
उक्त अधिसूचना असा करण्यात आला आहे ) याद्वारे असे अधिसूचित 
केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ खंड ( झेड ए ) मध्ये व्याख्या 
केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी एखादया जिल्हयातील ५०० 
हेक्टर अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमिन संपादन करण्याच्या संबधात 
अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 


आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
उस्मानाबाद जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - यांस यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमिन ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश 
उक्त जमिन असा करण्यात आला आहे ) सावर्जनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त सार्वजनिक प्रयोजन असा करण्यात आला 
आहे ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , 
असे वाटते ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोनमध्ये 


औरंगाबाद विभाग 

दिलेले आहे , आणि म्हणूनच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट कलम 
( ०१ ) च्या तरतुदीन्वये याद्वारे असे सूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


ज्या अर्थी , प्रस्तावित भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे 
विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे , या सोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तीचे विस्थापन 
होणार नाही ) 


ज्या अर्थी , कलम ४३ च्या पोटकलम ( ०१ ) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची पाचमध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व 
पुर्नवसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


त्या अर्थी , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भर 
निर्माण करणार नाही . 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर , जिल्हाधिका - यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 


परंतु , आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुध्दीपुरस्पर उल्लंघन केल्यास त्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हयाधिका - याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 


तसेच उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( ०२ ) नुसार 
जिल्हाधिकारी भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क नियम महाराष्ट्र २०१४ ( यात यापुढे 
ज्यांचा निर्देश उक्त नियम असा करण्यात आला आहे . ) यांच्या नियम १० 
च्या उप नियम ( ०३ ) द्वारे विहीत केल्याप्रमाणे भुमी अभिलेखाच्या अद्यावती 
करण्याचे काम हाती घेणार असल्याचे व पुर्ण करणार असल्याचे देखील 
घोषित करण्यात येत आहे . 


आणि ज्या अर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये 
समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी उक्त अधिनियमाखालील जिल्हाधिका 
यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी 
कळंब जिल्हा उस्मानाबाद यांस पदनिर्देशित केले आहे . 


जमिनीचे वर्णन 
अनुसूची एक 

गावाचे नाव : - वाकडी ई . अवाड शिरपुरा , लासरा तालुका : - कळंब 
जिल्हा : - उस्मानाबाद 


अ.क्र . मौजे 


१ 

२ 

१ वाकडी ई . 

२ 


४ 

५ 


भूमापन किंवा गट 
क्रमांक 


१२ 
१२ 
१५ 


वाकडी ई . 
वाकडी ई . 
वाकडी ई . 
आवाडशिरपुरा ५१ 

२८ 


ज़ु 


क्षेत्र हे . आर मध्ये 


४ 

०० हे . ०६ आर 

०० हे . ०८ आर 

०० हे . ०३ आर 

०० हे . ० ९ आर 

०० हे . ०१ आर 


१ 

६ 

७ 

८ 


१० 


२ 

आवाडशिरपुरा 

आवाडशिरपुरा 

आवाडशिरपुरा 
आवाडशिरपुरा 

लासरा 


३ 

५२ 

३४६ 

३४२ 

३४१ 

१०८ 


४ 

०० हे . ०१ आर 

०० हे . ०४ आर 

०० हे . ०६ आर 

०० हे . ०१ आर 


०० हे . ०५ आर 


एकुण 

अनुसूची दोन 

सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण 


०० हे . ४४ आर 


प्रकल्पाचे नाव : - लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र अतिरिक्त मौजे 
वाकडी ई . आवाडशिरपुरा , लासरा ता . कळंब जि . उस्मानाबाद . 
प्रकल्पाचे वर्णन : - लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र अतिरिक्त मौजे 
वाकडी ई . आवाडशिरपुरा , लासरा ता . कळंब जि . उस्मानाबाद . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र यामुळे 
मौ . वाकडी ई . , मौ . लासरा , अवाडशिरपुरा , सौंदणा अं . ता . कळंब तसेच 
ईस्थळ , सौंदणा ता . केज येथे एकूण ५४० हे . क्षेत्रास सिंचनाचा लाभ 
होणार आहे . 


२०८ ९ 


अनुसूची तीन 

बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 

लासरा उच्च पातळी बंधारा बुडीत क्षेत्र अतिरिक्त मौजे वाकडी ई . 
आवाडशिरपुरा , लासरा ता . कळंब जि . उस्मानाबाद . या कामामुळे कुठल्याही 
व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही . 


अनुसूची चार 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अधिका - याने 

दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 

कार्यकारी अभियंता , निम्न तेरणा कालवा विभाग क्र . २ लातूर यांनी 
सामाजिक परिणाम निर्धारण करण्याची आवश्यकता नाही असे प्रमाणित 
केले आहे . 


अनुसूची पाच 

नियुक्त केलेला प्रशासकाचा तपशील 

अ - प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका - याचे 
पदनाम : - लागू नाही 

ब प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - लगू नाही 


दिनांक : - २०/०६/२०२२ 

ठिकाण : - कळंब , उस्मानाबाद 


क - ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली 
आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - लागू नाही 

टिप : - १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणा - या भूसंपादनामुळे कुठल्याही व्यक्तीचे 
पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही . त्यामुळे अधिनियम ४३ अन्वये 
प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 


२ ) उक्त जमिनीच्या आराखडयाचे कार्यकारी अभियंता , निम्न तेरणा 
कालवा विभाग क्र . २ लातूर या कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


सदर अधिसूचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायदयाचे 
कलम ११ चे उप कलम ०१ खाली अधिसूचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपविभागीय अधिकारी कळंब तथा भूसंपादन अधिकारी कळंब यांचे कार्यालयात 
आक्षेप नोंदविता येईल . 


स्वाक्षरीत / 

- 


( अहिल्या गाठाळ ) 
उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 

अधिकारी कळंब , जिल्हा उस्मानाबाद . 


२० ९ ० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : -पाझर तलाव क्र . ८ मौजे केंद्रेवाडी 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

१४६ पै 

१५० पै 

१५३ पै 

१५३ पै 

१५३ पै . 

१५४ पै 

१५४ पै 

एकुण 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील अधिसुचना 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा . प्र . ४ बीड मु . अंबाजोगाई 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन संपादन पाझर 
तलाव क्र . ८. मौजे केंद्रेवाडी ता . अंबाजोगाई , जि . बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ०७ / २००५ . ज्याअर्थी , समुचित शासन 
असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क 
अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम 
असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ 
जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे 
असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक 
तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे 
किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ च्या 
पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये , 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये जिल्हाधिका - यांची 
कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा.प्र . ४ बीड मु.अंबाजोगाई 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


१ 


२ 


५ 


६ 


७ 


अ.क्र . 


भाग १ - पुरवणी 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


ता . अंबाजोगाई , जि.बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.९ २ 


०.४४ 


०.१५ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ८. मौजे केंद्रेवाडी ता . अंबाजोगाई 
जि . बीड 


दिनांक : १ ९ .०७.२०२२ 
ठिकाण : अंबाजोगाई 


१.१० 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पाझर तलाव क्र . ८. मौजे केंद्रेवाडी ता.अंबाजोगाई 
, जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 

अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र . ८ . मौजे केंद्रेवाडी 
ता.अंबाजोगाई , जि.बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


१.३६ 

४.०२ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन जा . प्र . ४ 
बीड मु . अंबाजोगाई यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( विश्वास शिरसाठ ) 
उपजिल्हाधिकारी ( भुसंपादन ) , 
जा.प्र.क्र .४ बीड मु.अंबाजोगाई . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ३ , भायाळा ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 

१ 

१.६० 


६ 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 

भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ 
नुसार अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १०७ / २००५.- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासन 
महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र . मिस / ११ / २०१४ / सीआर / ७७ / अ २ 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे संबोधले 
जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ पोटकलम 
ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसुचित केले आहे की , 
सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या संपादनाबाबत 
५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा जिल्हाधिकारी या 
कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन 
आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता भासु शकते 
तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये करण्यात आले 
आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) अन्वये अधिसुचीत 
करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर जमिन संपादनाची 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 


त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी प्रस्तावित 
जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात निर्धारणाबाबतची 
संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ उपकलम 
( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात आला 
आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये असे 
जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या दिनांकापासुन 
सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल अशा वेळेपर्यंत 
कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या जमिनीचा 
कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर करविणार 
नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या मालकाने 
अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या पोटकलमाच्या 
अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल परंतु आणखी 
असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन केल्यामुळे 
तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 


सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल.आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) अन्वये 
जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार पाडण्यासाठी 
प्राधिकृत करीत आहे . 


स.नं. / ग.नं. 

१५६ पैकी 
एकुण 


अ.क्र . 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : -पाझर तलाव क्र . ३ , भायाळा ता . पाटोदा 
प्रकल्पाचे विवरणः - पाझर तलाव क्र . ३ , भायाळा ता . पाटोदा 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 

( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
परिशिष्ट ३ 


१.६० 


पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - भायाळा ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


लागु नाही . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 


परिशिष्ट ४ 

अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


२० ९ १ 


१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 

२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : - लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

दिनांक : २५/०७/२०२२ 
ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२० ९ २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

परिशिष्ट १ 

जमिनीचे वर्णन 


७ 


उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांजकडून 
भुमी संपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे कलम ११ नुसार 
अधिसुचना 


क्र .२०२२ / एलएनक्यू / एसआर / १२ / २००३- ज्याअर्थी , महाराष्ट्र 
शासन महसुल व वन विभागाची अधिसुचना क्र.मिस / ११ / २०१४ / सीआर / 
७७ / अ २ दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यास यापुढे सदर अधिसुचना असे 
संबोधले जाईल ) भुमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पादर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ चे कलम ३ 
पोटकलम ई अन्वये प्राप्त अधिकाराचा वापर करुन असे अधिसूचित केले 
आहे की , सदर अधिनियमाच्या कलम ३ ( झअ ) अन्वये सार्वजनिक जमिनीच्या 
संपादनाबाबत ५०० हेक्टर पेक्षा कमी क्षेत्र असल्यास सदर जिल्हयाचा 
जिल्हाधिकारी या कायद्यान्वये अंमलात आणावयाच्या कार्यवाहीसाठी समुचित 
शासन असल्याचे मानले जाईल . 


त्या अर्थी , सदर अधिसुचने अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित 
शासन आहे . त्या अर्थी , परिशिष्ट १ मध्ये नमुद जमिन ही सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . किंवा आवश्यकता 
भासु शकते तसेच सार्वजनिक प्रयोजनाबाबतचे निवेदन परिशिष्ट २ मध्ये 
करण्यात आले आहे . त्या अर्थी सदर कायद्याचा कलम ११ उपकलम ( १ ) 
अन्वये अधिसुचीत करण्यात येते की , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी सदर 
जमिन संपादनाची आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासू शकते . 

त्याअर्थी , परिशिष्ट ३ मध्ये भूसंपादनामुळे विस्थापित कुटूंबासाठी 
प्रस्तावित जमिन संपादनाची माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 


आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ४ मध्ये समाजिक आघात 
निर्धारणाबाबतची संक्षिप्त माहिती विनिर्दिष्ट करण्यात आली आहे . 

आणि त्या अर्थी , परिशिष्ट ५ मध्ये सदर कायद्याच्या कलम ४३ 
उपकलम ( १ ) अन्वये कामकाज पार पाडणा - या प्रशासकाचा तपशिल देण्यात 
आला आहे . 


त्या अर्थी , सदर कायद्याच्या कलम ११ उपकलम ( ४ ) अन्वये 
असे जाहिर करण्यात येते की , सदरची अधिसुचना प्रसिध्द झाल्याच्या 
दिनांकापासुन सदर कायद्याच्या प्रकरण ४ मधील कार्यवाही पुर्ण होईल 
अशा वेळेपर्यंत कोणतीही व्यक्ती , प्राथमिक अधिसुचनेमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
जमिनीचा कोणताही व्यवहार / हस्तांतर नाही किंवा कोणताही व्यवहार / 
हस्तांतर करविणार नाही किंवा अशा जमिनीवर कोणताही बोजा निर्माण 
करणार नाही . 


परंतु जिल्हाधिकारी अशा प्रकारे अधिसुचित केलेल्या जमिनीच्या 
मालकाने अर्ज केल्यावर लेखी नोंदवावयाच्या विशेष परिस्थितीमध्ये या 
पोटकलमाच्या अंमलबजावणीतून अशा जमीन मालकास सूट देऊ शकेल 
परंतु आणखी असे की , कोणत्याही व्यक्तीने , या तरतुदीचे जाणीवपूर्वक 
उल्लंघन केल्यामुळे तिला सोसाव्या लागलेल्या कोणत्याही नुकसानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिका - याद्वारे भरपाई करण्यात येणार नाही . 
सदर कायद्याच्या कलम ११ चे उपकल ( ५ ) व भुमी संपादन पुनर्वसन व 
पुनर्स्थापना करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क 
( महाराष्ट्र ) नियम २०१४ चे कलम १० उपनियम ( ३ ) अन्वये जिल्हाधिकारी 
विहीत करण्यात येईल त्याप्रमाणे भुमी अभिलेख अद्यावत करण्याचे काम 
हाती घेईल आणि ज्या अर्थी , सदर कायद्याचे कलम ३ उपकलम ( ग ) 
अन्वये जिल्हाधिकारी , बीड हे समुचित शासन असल्याने उपजिल्हाधिकारी 
भुसंपादन लघुपाटबंधारे बीड यांना जिल्हाधिकारी यांचे वतीने कामे पार 
पाडण्यासाठी प्राधिकृत करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ . 


२ . 


३ . 


४ . 


अ.क्र . 


गावाचे नांव : - मंगेवाडी ता . पाटोदा . जिल्हा : - बीड 

स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 

३८० पै . 


३८० पै . 


३८० पै . 

३७६ 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


लागु नाही . 


०.४३ 

( ०.०१ पो.ख. ) 


०.४६ 

( ०.०२ पो.ख. ) 


परिशिष्ट २ 

प्रकल्पाचे नांव : - गा त मंगेवाडी ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाचे विवरण : - गा त मंगेवाडी ता . पाटोदा जि . बीड 
सामाजिक फायदे : - जलसंधारण 
( पाणी साठा , आर्थिक , रोजगार व इतर फायदे ) 
परिशिष्ट ३ 

पुनर्वसन विषयक बाबीचे विवरण 

गावाचे नांव : - मंगेवाडी ता . पाटोदा जिल्हा : - बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 


०.२४ 

०.०८ 

१.२१ 


परिशिष्ट ४ 
अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ 
२ नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघुपाटबंधारे 
बीड यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


परिशिष्ट ५ 
प्रशासक नियुक्तीचे विवरण 
१ ) प्रशासकाचे पदनाम : - लागू नाही 
२ ) प्रशासकाचा कार्यालयीन पत्ता : 

लागू नाही . 

३ ) ज्या अधिसुचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती केली ते नमुद करावेः 
लागू नाही . 


सदर अधिसुचनेद्वारे ज्या जमिनीची सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा आवश्यकता भासण्याचा संभव असल्याचे कायद्याच्या 
कलम ११ चे उपकलम ( १ ) खाली अधिसुचित करण्यात आले आहे . 
प्रारंभिक अधिसुचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून ६० दिवसाच्या आत 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन लघपाटबंधारे बीड यांचे कार्यालयात आक्षेप 
नोंदविता येईल . 

दिनांक : २५ / ०७ / २०२२ 
ठिकाण : बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


८ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन 
गाव तलाव क्र . ४ , मौजे कुसळंब ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक - २०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ०२ / ०२ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ४ , मौजे कुसळंब 

स.नं. / ग.नं . 


२ 


२२३ 

२२४ 


अ.क्र . 


एकुण 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र . ४ , मौजे कुसळंब ता.पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - गा.त.क्र .४ , मौजे कुसळंब ता . पाटोदा जि . बीड 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


ता . पाटोदा जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 


०.९ ४ 

०.६० 

१.५४ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गा.त.क्र .४ , मौजे कुसळंब 
ता . पाटोदा जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : 
ठिकाण : - बीड 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


२० ९ ३ 


२५.०७.२०२२ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसूचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड 


२० ९ ४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .४ , मौजे सावरगावघाट ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे.आर ) 

९ ४३ पै . 

९ १७ पै . 

८ ९ ७ पै . 

९ १६ पै . 

९ ४५ पै . 

९ ६३ पै . 

९ ५ ९ पै . 

९ ६८ पै . 

९ ६७ पै . 

९ ६६ पै . 

९ ६५ पै . 

९ ६४ पै . 

एकुण 


९ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा 
व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम - २०१३ नुसार जमीन संपादन 
पा.त.क्र .४ , मौजे सावरगावघाट ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 

क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर /६५/०५.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


२ 

३ 


५ 


६ 

७ 


८ 


९ 

१० 

११ 

१२ 


अ.क्र . 


- 


दिनांक : 
ठिकाण : 


भाग १ - पुरवणी 


२५.०७.२०२२ 


२.३२ 

०.४१ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पाझर तलाव क्र . ४ , मौजे सावरगावघाट ता . पाटोदा 
जि . बीड 

प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - पाझर तलाव क्र .४ , मौजे सावरगावघाट 
ता . पाटोदा जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 
सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


बीड 


०.१६ 

१.२३ 

०.६० 

०.१६ 

०.१० 

०.१३ 

०.१३ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पाझर तलाव क्र .४ , मौजे 
सावरगावघाट ता.पाटोदा जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं . 
लागु नाही 


०.०८ 

०.०७ 


५.४८ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांवः - गाव तलाव क्र .७ , नाळवंडी ता . पाटोदा जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


१० 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन गाव तलाव क्र . ७ , नाळवंडी ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १०८ / २००६.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


स.नं. / ग.नं . 

१५० पै 


१५० पै 


अ.क्र . 


एकुण 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गाव तलाव क्र .७ , नाळवंडी ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गा.त.क्र .७ , नाळवंडी ता . पाटोदा जि . बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी 
व जनावरांना पाणी व इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गाव तलाव क्र . ७ , नाळवंडी 
ता . पाटोदा जि . बीड 


१.०२ 

( पो.ख .०.०८ ) 

०.३७ 

( पो.ख .०.०३ ) 

१.३ ९ 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


दिनांक : - २५.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


२० ९ ५ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२० ९ ६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गा.त.क्र .७ तांबाराजुरी ता . पाटोदा जि.बीड 
क्षेत्र ( हे.आर ) 

स.नं. / ग.नं . 


११ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 

अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन I. त.क्र .७ तांबाराजुरी ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 


- 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १० ९ / २००६.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 

अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


८ 


२१७ 

१ ९९ 

१७३ 

१७२ 

१७४ 

१७५ 

१७६ 

१७७ 

१७८ 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


०.२१ 

०.८० 

०.१७ 

०.४३ 

०.११ 

०.०४ 

०.०४ 

०.१० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गा.त.क्र .७ तांबाराजुरी ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - गा.त.क्र .७ तांबाराजुरी ता . पाटोदा जि . बीड 

यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


१.९ ३ 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : -गा.त.क्र .७ तांबाराजुरी ता . पाटोदा 
जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : - २५.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पा.त.क्र .३ , पिंपळवंडी ता . पाटोदा जि . बीड 

स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

५१ ९ पै . 


१२ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन पा.त. क्र . ३ , पिंपळवंडी ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 


- 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १ ९ / २००७- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 

अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


२ 


५१ ९ पै . 


५२० पै . 


५२० पै . 


एकुण 


०.३१ 

( ०.०३ पो.ख. ) 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


२० ९ ७ 


०.१५ 

( ०.०२ पो.ख. ) 


०.३१ 

( ०.०३ पो.ख. ) 


०.२ ९ 

( ०.०२ पो.ख. ) 

१.०६ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पा.त.क्र .३ , पिंपळवंडी ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पा.त.क्र .३ , पिंपळवंडी ता.पाटोदा जि . बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


दिनांक : २५.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पा.त.क्र .३ , पिंपळवंडी ता.पाटोदा 
जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२० ९ ८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१३ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 

संपादन पा.त.क्र .३ , उंबरहिरा ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 


- 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यू / एसआर / २८ / २००७.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास 
भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा 
वापर करुन काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग 
क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी 
२०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे 
अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड 
( छ ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
ल . पा . बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


गावाचे नांव : - पा.त. क्र . ३ , उंबरहिरा ता . पाटोदा जि . बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे.आर ) 

२६६ पै . 


अ.क्र . 


३४७ पै . 


२६५ पै . 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : पा.त. क्र . ३ , उंबरहिरा ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पा.त.क्र .३ , उंबरहिरा ता . पाटोदा जि . बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही 


२.६१ 

( ०.१८ पो.ख. ) 

०.६१ 

( ०.०२ पो.ख. ) 

०.५७ 

( ०.०१ पो.ख. ) 

३.७ ९ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पा.त. क्र . ३ , उंबरहिरा ता . पाटोदा 
जि.बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : - २५.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 
टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१४ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन गा.त.क्र .२ महेंद्रवाडी ता . पाटोदा . जि . बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ८४ / २००७ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


g 


६ 


गावाचे नांव : -गा.त.क्र .२ महेंद्रवाडी ता.पाटोदा.जि.बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

३६४ 

३६५ 

३६६ 

३६७ 

३५५ 

३५७ 

एकुण 


अ.क्र . 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : गा.त.क्र .२ महेंद्रवाडी ता.पाटोदा . जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गा.त.क्र .२ महेंद्रवाडी ता.पाटोदा . जि . बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - गा.त.क्र .२ महेंद्रवाडी 
ता.पाटोदा.जि.बीड 


०.१५ 

०.४६ 

०.५८ 

०.५२ 

०.२७ 

०.१ ९ 

२.१७ 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


दिनांक : - २५.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


२० ९९ 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२१०० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पा.त.क्र . ५ कोतन ता . पाटोदा जि . बीड 

स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

८७४ पै 

८७४ पै 

८७४ पै 

८७४ पै 

८७४ पै 

८७४ पै 

एकुण 


१५ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन पा.त.क्र .५ कोतन ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 


- 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ४८ / २००७ - ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


S 


am 


६ 


भाग १ - पुरवणी 


०.३० 

०.११ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : पा.त.क्र .५ कोतन ता.पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - पा.त.क्र .५ कोतन ता . पाटोदा जि . बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही 


०.१२ 

०.१३ 

०.१२ 

०.३५ 

१.१३ 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 
पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : -पा.त.क्र .५ कोतन ता.पाटोदा 
जि . बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

अ.क्र . 


दिनांक : - २५.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( मच्छिंद्र सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


१६ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन पा.त. क्र . २ मौजे कठाळयाचीवाडी तहत कारेगाव 
( काळयामातीसाठी ) ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 


- 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १२ ९ / १ ९९७.- ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास 
भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण 
११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 


गावाचे नांव : - पा.त.क्र .२ मौजे कठाळयाचीवाडी तहत कारेगाव 
( काळयामातीसाठी ) ता . पाटोदा जि . बीड 

स.नं. / ग.नं . 

क्षेत्र ( हे.आर ) 


५४/३४३ 

५५/३४६ 

५५/३४४ 

एकुण 


०.१० 

०.१० 

०.१० 


अ.क्र . 


०.३० 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 


२१०१ 


प्रकल्पाचे नांव : पा.त.क्र .२ मौजे कठाळयाचीवाडी तहत कारेगाव 
( काळयामातीसाठी ) ता . पाटोदा जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पा.त.क्र .२ मौजे कठाळयाचीवाडी तहत 
कारेगाव ( काळयामातीसाठी ) ता . पाटोदा जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे 
प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पा.त.क्र .२ मौजे कठाळयाचीवाडी 
तहत कारेगाव ( काळयामातीसाठी ) ता.पाटोदा जि.बीड 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं . 
लागु नाही 


दिनांक : - २५.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२१०२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - पा.त.क्र .३ मौजे कठाळयाचीवाडी ता . पाटोदा जि.बीड 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

२०४ पै 

२० 


१७ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड यांजकडून 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 


( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 

संपादन पा.त. क्र . ३ मौजे कठाळयाचीवाडी ता . पाटोदा जि . बीड साठी 

भुसंपादन 


- 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / १० / २००८ 

ज्याअर्थी , समुचित 

शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


४ 


२०३ पै 


२०१ पै 


अ.क्र . 


२१० पै 


एकुण 


भाग १ - पुरवणी 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : पा.त.क्र .३ मौजे कठाळयाचीवाडी ता.पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - पा.त.क्र .३ मौजे कठाळयाचीवाडी ता . पाटोदा 
जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


स.नं. / ग.नं . 

लागु नाही 


०.७६ 

०.० ९ 

०.७२ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - पा.त.क्र .३ मौजे कठाळयाचीवाडी 
ता . पाटोदा जि . बीड 


१.७७ 


दिनांक : - २५.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम - १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - ल.सिं तलावाचा मुख्य कालवा मौ . कुसळंब 

ता . पाटोदा जि . बीड 


१८ 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 
( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन ल.सि.तलावाचा मुख्य कालवा मौ . कुसळंब ता . पाटोदा जि . 
बीड साठी भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यू / एसआर / ०१ / २०० ९ . ज्याअर्थी , 
समुचित शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास 
भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश उक्त अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या 
पोटकलम ( १ ) व्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन 
काढण्यात आलेली अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण 
११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसुचना काढली आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले 
आहे की , या सोबत जोडलेल्या अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार 
वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि दोन मध्ये अधिक तपशीलवार 
विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा 
तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम 
१५ च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , 
विचारात घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादीत करण्याची आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , 
आणि म्हणुन उक्त अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या 
तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता 
आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची 
तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या 
पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित 
केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत 
योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन 
ल.पा.बीड यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


१ 

२ . 


r ন ॐ ॐ sg j 


३ . 


४ . 


५ . 
६ . 


७ . 


८ . 


९ . 

१० . 

११ . 

१२ . 

१३ . 

१४ . 


१५ . 


१६ . 

१७ . 

१८ . 

१ ९ . 

२० . 

२१ . 
२२ . 
२३ . 
२४ . 

२५ . 

२६ . 

२७ . 

२८ . 

२ ९ . 
३० . 
३१ . 
३२ . 
३३ . 

३४ . 

३५ . 

३६ . 

३७ . 

३८ . 

३ ९ . 
४० . 
४१ . 
४२ . 

४३ . 

४४ . 


☺ ☺ 


ey eyes ay 


४५ . 

४६ . 

४७ . 

४८ . 


स.नं. / ग.नं. 


४५१ पै . 
४५१ पै . 
४५० पै . 

४५० पै . 

४५० पै . 

४५० पै . 

४५० पै . 

४५० पै . 

४५० पै . 


४४६ पै . 

४४५ पै . 

४४५ पै . 

४४५ पै . 

४४५ पै . 

४४५ पै . 

४३५ पै . 

४३५ पै . 


४३४/३ पै . 

४३४/७ पै . 

४२ ९ / २ पै . 

४२ ९ / १२ पै . 

४२ ९ / १५ पै . 

४२७/१ पै . 

४२७/४ पै . 

४२७/४ पै . 

४२७/५ पै . 

४२७/६ पै . 

४२७/५ पै . 

४२६/१ पै . 

४२६/१ पै . 

४२६/१ पै . 

४२३/१ पै . 

४२३/१ पै . 

४२३/२ पै . 

४२३/३ पै . 


४२५ पै . 

४२५ पै . 

४२५ पै . 


३८४/४ पै . 

३८४/५ पै . 

३८४/६ पै . 

३८४/६ पै . 

३८४/७ पै . 

३८७/१ पै . 

३८७/१७५ . 

३८७ / १७ पै . 

३८७ / १८ पै . 

३८२ पै . 

एकुण 


क्षेत्र ( हे . आर ) 

०.०४ 

०.०१ 

०.१६ 

०.०४ 


०.०३ 


०.१५ 

०.०४ 


०.३८ 

०.०५ 


०.०४ 

०.०२ 


०.१० 

०.०८ 

०.०६ 

०.१४ 


०.०३ 

०.१० 

०.०५ 

०.०४ 

०.२२ 


०.१६ 

०.० ९ 


०.०६ 

०.०८ 

0.09 

०.०६ 

०.०७ 

०.१४ 

०.११ 

०.२१ 

०.१३ 

०.०६ 

०.१२ 

०.१३ 

०.०८ 

०.०४ 

०.०५ 

०.०४ 


०.२० 

०.०४ 

३.९ ४ 


२१०३ 


२१०४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव  ः ल.सि. तलावाचा मुख्य कालवा मौ . कुसळंब 
ता . पाटोदा जि . बीड 


प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - ल.सिं तलावाचा मुख्य कालवा मौ . कुसळंब 
ता . पाटोदा जि . बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : - ल.सिं . तलावाचा मुख्य कालवा 
मौ . कुसळंब ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

स.नं. / ग.नं. 

क्षेत्र ( हे . आर ) 

लागु नाही 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र , ३ / अ 
२ , नुसार उक्त अधिनियमाचे कलम १० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : -उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक : - २५.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


१ ९ 

उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड यांजकडून 
नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 
संपादन गा.त. क्र . ३ मौजे काकडहिरा ता . पाटोदा जि . बीड साठी 

भुसंपादन 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / २७ / २००५.- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 
अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसुचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


भाग १ - पुरवणी 

आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अनुसूची एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
गावाचे नांव : - गा.त.क्र .३ मौजे काकडहिरा 


अ.क्र . 


१ 


स.नं. / ग.नं . 

१६३ पै 


एकुण 


- 


ता . पाटोदा जि.बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गा.त.क्र .3 मौजे काकडहिरा ता . पाटोदा जि.बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णनः - पा.त.क्र .३ मौजे कठाळयाचीवाडी ता.पाटोदा 
जि.बीड यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 


स.नं. / ग.नं. 

लागु नाही 


०.९ ० 


सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : -गा.त.क्र . ३ मौजे काकडहिरा 
ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : - २८.०७ . २०२२ 
ठिकाण : - बीड 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 

( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागु करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 


टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

अनुसूची- एक 

संपादीत करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

गावाचे नांव : - गा.त.क्र.९ , मौजे करंजवण ता . पाटोदा जि . बीड 
क्षेत्र ( हे . आर ) 

स.नं. / ग.नं. 


२० 


उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा. बीड 

नविन भुसंपादन कायदा २०१३ च्या कलम १ ९ ( १ ) खालील 
अधिसुचना जिल्हाधिकारी , बीड यांचे कार्यालय , जि . बीड 

( भुमिसंपादन , पुनर्वसन व पुर्नस्थापना करतांना वाजवी भरपाई 

मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम २०१३ नुसार जमीन 

संपादन गा.त.क्र.९ , मौजे करंजवण ता . पाटोदा जि . बीड साठी भुसंपादन 


- 


क्रमांक -२०२२ / एलएनक्यु / एसआर / ०७ / २००२- ज्याअर्थी , समुचित 
शासन असलेल्या बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिकारी यास भुमिसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा 
हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश उक्त 
अधिनियम असा केला आहे ) याच्या कलम ११ च्या पोटकलम ( १ ) व्दारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन काढण्यात आलेली 


अधिसुचना , महसुल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ 
२ , दिनांक दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ अन्वये प्रारंभिक अधिसुचना काढली 
आहे आणि त्याव्दारे असे अधिसूचित केले आहे की , या सोबत जोडलेल्या 
अनुसूचि एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनीचा , अनुसुचि 
दोन मध्ये अधिक तपशीलवार विनीर्दिष्ठ केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी , बीड जिल्हयाच्या जिल्हाधिका - याचे , कलम १५ 
च्या पोटकलम ( २ ) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादीत करण्याची 
आवश्यकता आहे या बाबत खात्री पटली आहे , आणि म्हणुन उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १ ९ च्या पोटकलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी उक्त जमीनीची आवश्यकता आहे असे याव्दारे घोषीत करण्यात 
येत आहे . आणि ज्याअर्थी अनुसुची तिन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियाच्या पुनर्वसन व पुर्नवसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणुन निर्धारित केले असल्याचे याव्दारे घोषीत केले 
असुन , पुनर्वसन व पुर्नवसाहत योजनेचा सारांश अनुसुचि चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केले आहे . 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) 
अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका - यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यास पदनिर्देशित करीत आहे . 


अ.क्र . 


५ 


६ 

७ 

८ 


९ 


२१४ 

२१५ 

२१६ 

२१७ 

२१८ 

२१ ९ 

२२० 

२२५ 

२२ ९ 


०.८५ 

०.१८ 

०.११ 

०.१७ 

०.३७ 

०.०८ 

०.२४ 

०.४२ 

०.२७ 


स.नं. / ग.नं. 
लागु नाही 


एकुण 

अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरुपाबाबत विवरण 

प्रकल्पाचे नांव : गा.त.क्र.९ , मौजे करंजवण ता . पाटोदा जि . बीड 
प्रकल्पाच्या कामाचे वर्णन : - गा.त. क्र . ९ , मौजे करंजवण ता . पाटोदा जि.बीड 
यासार्वजनिक कामाचे प्रयोजन 

सामाजिक फायदे : - शेती पिकासाठी पाणी व जनावरांना पाणी व 
इतर सार्वजनिक हितार्थ 


२.६ ९ 


अनुसूची- तीन 

पुर्नवसाहत क्षेत्राचे वर्णन गावाचे नांव : -गा.त.क्र.९ , मौजे करंजवण 
ता . पाटोदा जि . बीड 

अ.क्र . 

क्षेत्र ( हे . आर ) 


दिनांक : -२८.०७.२०२२ 
ठिकाण : - बीड 


२१०५ 


अनुसूची- चार 

( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा - या अभिकरणाने दिलेला ) सामाजिक 
प्रभाव निर्धारण सारांश . ) दिनांक १३ मार्च २०१५ चे राजपत्रात प्रसिध्द 
महाराष्ट्र शासनाची अधिसुचना क्रमांक संकिर्ण ०१ / २०१५ / प्र.क्र .३ / अ -२ , नुसार 
उक्त अधिनियमाचे कलम -१० क नुसार सामाजिक प्रभाव निर्धारणाच्या 
तरतुदी लागू करण्यापासुन सुट देण्यात आलेली आहे . 

टिप : - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन ल.पा.बीड 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


( एम के सुकटे ) 
उपजिल्हाधिकारी भुसंपादन , 
लघुपाटबंधारे बीड . 


२१०६ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुलीआदेश / 
२०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


अ.क्रं . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि अर्बन को - ऑप बँक लि . धरणगाव जि . 
जळगाव यांचे दिनांक २३/०५/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 

अधिका - याचे नाव 

श्री . संजय विश्वनाथ सूर्यवंशी 

श्री . राजेश जगदिश वाजपेयी 

श्री . धीरज शरद गुजराथी 

श्री . शरद छबीलदास लोहार 

श्री . जितेंद्र हिम्मतसिंग निकुंभ 

श्री . शांताराम धर्मा शिंदे 


१ 


२ 


३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 


४ 


२१ 


५ 


६ 


अधिका - याचा हुद्दा 

अधिकारी 


अधिकरी 


अधिकरी 


अधिकरी 


अधिकरी 

अधिकरी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० ( १ ) 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता 
भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिका - यांनी 
त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


भाग १ - पुरवणी 


क्र . ना . बँका / सआ- १ / दि अर्बनको - ऑप बँक /क.१५६/अधि.२२/१४०९ - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे या आदेशान्वये दि अर्बन को - ऑप बँक 
लि . धरणगाव जि . जळगाव या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

जळगाव , धळे , नाशिक , औरंगाबाद 
जालना , बुलडाणा जिल्हे 


जळगाव , धुळे , नाशिक , औरंगाबाद , 
जालना , बुलडाणा जिल्हे 


जळगाव , धुळे , नाशिक , औरंगाबाद , 
जालना , बुलडाणा जिल्हे 
जळगाव , धुळे , नाशिक , औरंगाबाद , 
जालना , बुलडाणा जिल्हे 
जळगाव , धुळे , नाशिक , औरंगाबाद , 
जालना , बुलडाणा जिल्हे 


जळगाव , धुळे , नाशिक , औरंगाबाद , 
जालना , बुलडाणा जिल्हे 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसूली अधिकारी , दि अर्बन को - ऑप बँक लि . धरणगाव जि . जळगाव " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . 
संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ०६/०४/२०१८ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित यांनी करावयाच्या नोटीस , आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव पदनाम 
भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

जळगाव , ०८ जून , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


२२ 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुलीआदेश / 
२०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 


३ ) उपमहाव्यवस्थापक , देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . औरंगाबाद यांचे 
पत्र क्र . देव / मुका / वसुली / २४६ / २०२२-२३ दिनांक १३/०१/२०२२ चा प्रस्ताव या 
या कार्यालयांस प्राप्त दिनांक २०/०१/२०२२ व दिनांक ०४/०५/२०२२ चे पत्र 
या कार्यालयांस प्राप्त दिनांक १८/०५/२०२२ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 

अ.क्रं . 


१ 

२ 

३ 

४ 


५ 


६ 

७ 

८ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 


श्री . प्रदिप बाबूराव खोतकर 

श्री . शुध्दोधन राजाराम जगताप 

श्री . भरत पुंडलिक म्हस्के 

श्री . उमेश दिनकर राऊत 

श्रीमती रजनी बन्सीधर क्षीरसागर 

श्री . संदीप रामराव देशपांडे 

श्री . जिवन नंदकिशोर राजुकर 

श्री . विश्वास विश्वनाथ देव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - यांचा हूद्दा 
वसुली विभाग प्रमुख 

उपव्यवस्थापक 


उपव्यवस्थापक 
उपव्यवस्थापक 
अधिकारी 

उपव्यवस्थापक 
अधिकारी 

अधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद यांना 
सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 


आदेश 

क्र . ना . बँका / १ - सआ / देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . / का.क .१५६ / २०२२ / 
१२२८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे या आदेशान्वये 
" देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . औरंगाबाद " या बँकेच्या खालील अधिका - यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम 
१ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत 
आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


२१०७ 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 


वसूली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

वसूली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 

वसूली अधिकारी 

औरंगाबाद व जालना जिल्हा 

वसूली अधिकारी 

औरंगाबाद जिल्हा 

वसूली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

अहमदनगर जिल्हा 
जळगांव जिल्हा 
वसूली अधिकारी परभणी 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , देवगिरी नागरी सहकारी बँक लि . औरंगाबाद " असा 
फलक लावता येईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस , आदेश / घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . 
औरंगाबाद , ३० मे , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२१०८ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुलीआदेश / 
२०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


अ.क्रं . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ- १ / श्री रुक्मिणी सहकारी बँक / क .१५६ / अधि .२२ / १४०८. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक 
( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे या आदेशान्वये श्री रुक्मिणी 
सहकारी बँक लि . श्रीगोंदा जि . अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिका - यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रुक्मिणी सहकारी बँक लि . श्रीगोंदा 
जि . अहमदनगर यांचे दिनांक ०१/०६/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव . , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 

अधिका - याचे नाव 

अधिका - याचा हूद्दा 

श्री . अशोक विठ्ठल मडके 

श्री . प्रदीप जालींदर जगताप 

श्री . राजेंद्र आबासाहेब गावडे 


q 


२३ 


३ 


४ 


श्री . पोपट बाळासाहेब ठाणगे 


व्यवस्थापक 


शाखाधिकारी 


शाखाधिकारी 


शाखाधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


· 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची 
माहिती संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर यांना 
सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


1 

७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

अहमदनगर , नाशिक , पुणे , ठाणे , 
औरंगाबाद , बीड , सोलापूर जिल्हा 
अहमदनगर , नाशिक , पुणे , ठाणे , 
औरंगाबाद , बीड , सोलापूर जिल्हा 
अहमदनगर , नाशिक , पुणे , ठाणे , 
औरंगाबाद , बीड , सोलापूर जिल्हा 
अहमदनगर , नाशिक , पुणे , ठाणे , 
औरंगाबाद , बीड , सोलापूर जिल्हा 


अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , श्री रुक्मिणी सहकारी बँक लि . श्रीगोंदा जि . अहमदनगर " 
असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस , आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

अहमदनगर , ०८ जून , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / वसुलीआदेश / 
२०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


अ.क्रं . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , अशोक सहकारी बँक लि . अहमदनगर 
जि . अहमदनगर यांचे दिनांक ०२/०६/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० , चे कलम १५६ अन्वये आदेश 

अधिका - याचे नाव 

अधिका - यांचा हूद्दा 

युवराज माधव रोकडे 

शाखाधिकारी 

श्री . अभय रमांकात निघोजकर 

श्री . चेतन गणपत मालुसरे 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

: 

आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ -१ / अशोक सहकारी बँक /क.१५६/अधि.२२/१३९६.- महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात 
आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये अशोक सहकारी बँक 
लि . अहमदनगर जि . अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या 
नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची 
अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील 
अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

' 

शक्तीची व्याप्ती 


२ 


२४ 


३ 


श्री 


शाखाधिकारी 

शाखाधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


२१० ९ 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 
अहमदनगर , पुणे , नाशिक , औरंगाबाद , 
ठाणे , रायगड , मुंबई जिल्हे 
अहमदनगर , पुणे , नाशिक , औरंगाबाद , 
ठाणे , रायगड , मुंबई जिल्हे 
अहमदनगर , पुणे , नाशिक , औरंगाबाद , 
ठाणे , रायगड , मुंबई जिल्हे 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , अशोक सहकारी बँक लि . अहमदनगर जि . अहमदनगर " 
असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस , आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

अहमदनगर , १३ जून , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२११० 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

२५ 

आदेश 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , महेश अर्बन को - ऑप बँक लि . परभणी 
यांचे पत्र क्र . MB / CEO / REC - १५६ / ४ ९ १ / २२ दिनांक १६/०२/२०२२ व 
दिनांक ०७/०५/२०२२ चे पत्र . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


अ.क्रं . 


१ 


२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 

श्री . जे . एस . नांगलिया 

श्री . एम . एस . करभाजने 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - यांचा हुद्दा 

शाखाधिकारी 

वसूली अधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये 
प्राप्त वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , परभणी यांना सादर करावी . 


४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाहीत . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


क्र . ना . बँका / १ - सआ / महेश अर्बन को - ऑप बँक लि . / का.क .१५६ / २०२२ / 
१२२ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये महेश अर्बन को - ऑप बँक लि . परभणी या बँकेच्या खालील 
अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन 
ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


भाग १ - पुरवणी 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 


परभणी , बीड , लातूर . 

परभणी , हिंगोली , नांदेड . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , महेश अर्बन को - ऑप बँक लि . परभणी " असा फलक 
लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 
परभणी , ३० मे , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


२६ 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ -१ / दि संगमनेर मर्चन्टस को - ऑप बँक / क .१५६ / अधि / 
२२ / १३७६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश 
कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि संगमनेर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . संगमनेर जि . 
अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि संगमनेर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . 
संगमनेर जि . अहमदनगर यांचे दिनांक ०१/०६/२०२२ चे पत्रा सोबतचा 
प्रस्ताव . , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


अ.क्रं . 


१ 


अधिका - याचे नाव 

श्री . मनोज किसन बोरेस 


अधिका - याचा हूद्दा 
शाखाधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 

वसूली अधिकारी 


२१११ 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

अहमदनगर , नाशिक , पुणे , ठाणे , 
औरंगाबाद , बीड , उस्मानाबाद , सोलापूर 
जिल्हा . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , दि संगमनेर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . संगमनेर जि . 
अहमदनगर " असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

अहमदनगर , ०६ जून , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२११२ 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

२७ 

आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ -१ / कोपरगाव पिपल्स को - ऑप बँक / क .१५६ / अधि / 
२२ / १०२७- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश 
कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि कोपरगाव पिपल्स को - ऑप बँक लि . कोपरगाव जि . 
अहमदनगर या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत 
शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि कोपरगाव पिपल्स को - ऑप बँक लि . 
कोपरगाव जि . अहमदनगर यांचे दिनांक २५/०४/२०२२ चे पत्रा सोबतचा 
प्रस्ताव . , 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


अ.क्रं . 


१ 


अधिका - याचे नाव 

श्री . पांडुरंग विश्वनाथ करंजे 


अधिका - याचा हूद्दा 

वसूली अधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाहीत . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 

वसूली अधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

अहमदनगर , पुणे , ठाणे , नाशिक , 
औरंगाबाद , जळगाव जिल्हा . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , दि कोपरगाव पिपल्स को - ऑप बँक लि . कोपरगाव 
जि . अहमदनगर " असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करतांना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

अहमदनगर , ०२ मे , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


२८ 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ- ५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि वैजापूर मर्चंट्स को - ऑपरेटिव्ह बँक 
लि . वैजापूर यांचे पत्र क्र . ६४/११ दिनांक १८/०४/२०२२ या कार्यालयांस 
प्राप्त दिनांक १ ९ / ०४ / २०२२ 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


अ.क्रं . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

: 


१ 


२ 

३ 

४ 


५ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 

श्री . अशोक माणचंद कोठारी 

श्री . मच्छिंद्र मुरलीधर जगताप 

श्री . अरुण नारायण धुमाळ 
श्री . दिपक उत्तमसिंग राजपूत 

श्री . कुलदीप किशोर साळवे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - यांचा हूद्दा 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

बँकिंग अधिकारी 

बँकिंग अधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 

२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद यांना सादर करावी . 


४. वसूली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा 
सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून काढून 
टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसूली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ- १ / दि वैजापूर मर्चंट्स को - ऑप बँक लि . / का.क .१५६ / 
२०२२ / १२४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश 
कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि वैजापूर मर्चंट्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . वैजापूर या 
बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची 
अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ 
मधील तरतूदीनूसार खालील अटीस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दि . ३१/०३/२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 


२११३ 


औरंगाबाद 

औरंगाबाद 

नगर , नाशिक , जालना , जळगांव 

औरंगाबाद 

औरंगाबाद 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , दि वैजापूर मर्चंट्स को - ऑपरेटिव्ह बँक लि . वैजापूर " असा 
फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 
औरंगाबाद , २१ एप्रिल , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२११४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

२ ९ 

आदेश 

क्र . ना . बँका / १ - सआ / सिध्देश्वर अर्बन बँक / का.क .१५६ / २०२२ / ८ ९ ६ . 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , अपर 
निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या आदेशान्वये 
सिध्देश्वर अर्बन को - ऑप बँक लि . सिल्लोड , औरंगाबाद या बँकेच्या 
खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त 
झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी बाबत करावच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ 
चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , सिध्देश्वर अर्बन को - ऑप बँक लि . 
सिल्लोड , औरंगाबाद यांचे पत्र दिनांक २४/०३/२०२२ या कार्यालयांस प्राप्त 
दिनांक ०७/०४/२०२२ . 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


अ.क्रं . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 

श्री . व्दारकादास रामदास इधाटे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचा हुद्दा 
शाखाधिकारी तथा विशेष 
वसुली अधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसूली करताना सहकार कायदा , नियम 
यातील तरतूदी व परिपत्रकीय सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे 
प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , औरंगाबाद यांना सादर करावी . 


४. वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची 
बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस 
सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान 
केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स , दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाहीत . 


W 

७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

औरंगाबाद , जालना व 
अहमदनगर 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , सिध्देश्वर अर्बन को - ऑप बँक लि . सिल्लोड , औरंगाबाद " 
असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील नियम 
१०७ अन्वये आदेश दिनांक ०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने 
अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल 
करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 
औरंगाबाद , १८ एप्रिल , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


३० 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक 
लि . पारनेर जि . अहमदनगर यांचे दिनांक १२/०४/२०२२ चे पत्रा सोबतचा 

प्रस्ताव 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 

7 


अ.क्रं . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ -१ / पारनेर ता सैनिक सहकारी बँक / क .१५६ / अधि .२२ / 
९०४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे या 
आदेशान्वये पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक लि . पारनेर जि . अहमदनगर 
या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


१ 


२ 


३ 


४ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 


श्री . संतोष गंगाराम भनगडे 


श्री . प्रविण नाथाजी निघुट 

श्री . रमेश भाऊसाहेब मासाळ 

श्री . सदाशिव जयवंत फरांडे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - यांचा हूद्दा 

सिनियर ऑफिसर 


सिनियर ऑफिसर 


सिनियर ऑफिसर 


सिनियर ऑफिसर 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


२११५ 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

अहमदनगर , पुणे , ठाणे , नाशिक , 
औरंगाबाद , बीड सोलापुर जिल्हा . 
अहमदनगर , पुणे , ठाणे , नाशिक , 
औरंगाबाद , बीड सोलापुर जिल्हा . 
अहमदनगर , पुणे , ठाणे , नाशिक , 
औरंगाबाद , बीड सोलापुर जिल्हा 
अहमदनगर , पुणे , ठाणे , नाशिक , 
औरंगाबाद , बीड सोलापुर जिल्हा . 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , पारनेर तालुका सैनिक सहकारी बँक लि . पारनेर जि . 
अहमदनगर " असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 
अहमदनगर , २० एप्रिल , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


२११६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ -१ / गोदावरी लक्ष्मी को - ऑप बँक / क .१५६ / अधि .२२ / 

- 

६२५. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे या आदेशान्वये 
गोदावरी लक्ष्मी को - ऑप बँक लि . जळगाव या बँकेच्या खालील अधिका - यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार , खालील अटीस अधिन राहून या दिनांकापासून ०१/०४/२०२२ 
ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


३१ 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


अ.क्रं . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , गोदावरी लक्ष्मी को ऑप बँक लि . 
जळगाव यांचे दिनांक ०३/०३/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 

श्री . नितीन आसाराम भंगाळे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - यांचा हूद्दा 

विशेष वसुली अधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


F 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

जळगाव , धुळे , बुलढाणा , 
नाशिक जिल्हा 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , गोदावरी लक्ष्मी को - ऑप बँक लि . जळगाव " असा 
फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

जळगाव , १४ मार्च , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ- १ / श्री महावीर सहकारी बँक / क .१५६ / अधि .२२ / ३८०. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , अपर 
निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे या आदेशान्वये 
श्री महावीर सहकारी बँक लि . जळगाव या बँकेच्या खालील अधिका - यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली 
प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील 
तरतुदीनुसार , खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन 
ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

जळगाव , धुळे , नंदुबार , नाशिक , 
बुलढाणा , औरंगाबाद जिल्हे 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


३२ 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


अ.क्रं . 


F 

३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री महावीर सहकारी बँक लि . जळगाव 
यांचे दिनांक १०/०२/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 

. 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 
अधिकार प्रदान करावयाचे अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव अधिका - यांचा हूद्दा 

श्री . गणेश त्र्यंबक पाटील 

सिनीअर ऑफिसर 


१ 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


F 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 


२११७ 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , श्री महावीर सहकारी बँक लि . जळगाव " असा फलक 
लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

जळगाव , २२ फेब्रुवारी , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

३३ 

आदेश 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 

क्र . ना . बँका / सआ -१ / दि चोपडा पिपल्स को - ऑप बँक / क . १५६ / अधि .२२ / 
३८१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे या आदेशान्वये 
दि चोपड़ा पिपल्स को - ऑप बँक लि . चोपडा जि . जळगाव या बँकेच्या 
खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त 
झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम 
१०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२११८ 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि चोपडा पिपल्स को - ऑप बँक लि . 
चोपड जि . जळगाव यांचे दिनांक १४/०२/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 

, 


अ.क्रं . 


१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 

श्री . प्रदिप तुळशिराम महाले 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - यांचा हूद्दा 
अकौटंट 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , जळगाव यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

जळगाव , धुळे , नंदुबार , नाशिक , 
बुलढाणा , औरंगाबाद जिल्हे 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , दि चोपडा पिपल्स को - ऑप बँक लि . चोपडा जि . 
जळगाव " असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

जळगाव , २२ फेब्रुवारी , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


३४ 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , लोकनेते दत्ताजी पाटील सहकारी बँक 
लि . लासलगाव जि . नाशिक यांचे दिनांक ०५/०३/२०२२ चे पत्रा सोबतचा 

प्रस्ताव 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


अ.क्रं . 


१ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ -१ / लोकनेते दत्ताजी पाटील सह बँक / क .१५६ / अधि .२२ / 
५८७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे या आदेशान्वये 
लोकनेते दत्ताजी पाटील सहकारी बँक लि . लासलगाव जि . नाशिक या 
बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
/ 
करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासुन ०१/०४/२०२२ ते दिनांक ३१/०३/२०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 

शक्तीची व्याप्ती 


२ 


३ 


४ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 

श्री . विलास शिवनाथ कदम 

श्री . देविदास देवराम कामडी 


श्री . यशवंत निवृत्ती सावकार 

श्री . दिपक मधुकर धात्रक 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचा हुद्दा 

सिनियर ऑफिसर 


सिनियर ऑफिसर 


सिनियर ऑफिसर 


सिनियर ऑफिसर 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


२११ ९ 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

नाशिक , औरंगाबाद , जळगाव , 
अहमदनगर , धुळे , ठाणे जिल्हा . 
नाशिक , औरंगाबाद , जळगाव , 
अहमदनगर , धुळे , ठाणे जिल्हा . 
नाशिक , औरंगाबाद , जळगाव , 
अहमदनगर , धुळे , ठाणे जिल्हा . 
नाशिक , औरंगाबाद , जळगाव , 
अहमदनगर , धुळे , ठाणे जिल्हा 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , लोकनेते दत्ताजी पाटील सहकारी बँक लि . लासलगाव 
जि . नाशिक " असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

नाशिक , १४ मार्च , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

३५ 

आदेश 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 

क्र . ना . बँका / सआ -१ / अहमदनगर मर्चन्टस को - ऑप बँक / क .१५६ / अधि .२२ / 
५८८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे या आदेशान्वये 
अहमदनगर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . अहमदनगर जि . अहमदनगर 
या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासुन ०१/०४/२०२२ ते दिनांक ३१/०३/२०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


२१२० 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , अहमदनगर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . 
अहमदनगर जि . अहमदनगर यांचे दिनांक ०२/०३/२०२२ चे पत्रा सोबतचा 

प्रस्ताव 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


अ.क्रं . 


१ 


२ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 


श्री . संदिप नारायणदास लोढा 

श्री . तुषार दिलीप कटारिया 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - यांचा हूद्दा 

वरिष्ठ अधिकारी 


लेखनिक 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहाकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


भाग १ - पुरवणी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 


महाराष्ट्र राज्य 

महाराष्ट्र राज्य 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , अहमदनगर मर्चन्टस को - ऑप बँक लि . अहमदनगर 
जि . अहमदनगर " असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 
अहमदनगर , १४ मार्च , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


३६ 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्र . ना . बँका / सआ -१ / अहमदनगर शहर बँक / क .१५६ / अधि .२२ / ५८ ९. 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश कोतमिरे , अपर 
निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य पुणे या आदेशान्वये 
अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि . अहमदनगर या बँकेच्या खालील 
अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली 
वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ 
मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस अधिन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासुन ०१/०४/२०२२ ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि . 
अहमदनगर यांचे दिनांक २१/०२/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


अ.क्रं . 


१ 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचे नाव 

श्री . प्रकाश हरिभाऊ वैरागर 


अधिकार प्रदान करावयाचे 
अधिका - याचा हूद्दा 

सिनियर ऑफिसर 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 


वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 


महाराष्ट्र राज्य 


२१२१ 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , अहमदनगर शहर सहकारी बँक लि . अहमदनगर " 
असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

अहमदनगर , ०७ मार्च , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 
आदेश 

३७ 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 

वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


२१२२ 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी 
बँक लि . नाशिकरोड यांचे दिनांक २२/०४/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


अ.क्रं . 


१ 


m 


४ 


५ 


utt 


६ 


श्री . प्रविण विष्णु खर्जुल 

६ श्रीमती माधुरी कैलास धारपाळे 


अधिका - याचे नाव 
श्री . नामदेव सुकदेव बोराडे 

श्री . मंगेश मधुकर फडोळ 

श्री . चंद्रकांत भिलाजी पवार 

श्री . हेमंत भिमराव चंद्रमोरे 

श्री . प्रकमाश श्रावण लांडे 


us 


अधिका - याचा हूद्दा 
वसूली अधिकारी 


शाखा व्यवस्थापक 


वसूली अधिकारी 


शाखा व्यवस्थापक 


शाखा व्यवस्थापक 


सुपरवायझर 


कनिष्ठ अधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनूसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करुन 
आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 

३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी निर्गमित 
केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती संबंधित 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 

५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / ११ / 
२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर करता 
येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली अधिका - यांनी 
त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० व नियम 


भाग १ - पुरवणी 

क्र . ना . बँका / सआ- १ / दि नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँक / 
क .१५६ / अधि .२२ / १३५५.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी 
शैलेश कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य , पुणे या आदेशान्वये दि नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँक 
लि . नाशिकरोड या बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / 
कर्ज वसुली करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटीस 
अधिन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ 
पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


शक्तीची व्याप्ती 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे ) 

नाशिक , धुळे , औरंगाबाद , अहमदनगर , 
पुणे , बृहन्मुंबई , नवी मुंबई जिल्हे , 
नाशिक , धुळे , औरंगाबाद , अहमदनगर , 
पुणे , बृहन्मुंबई , नवी मुंबई जिल्हे , 
नाशिक , धुळे , औरंगाबाद , अहमदनगर , 
पुणे , बृहन्मुंबई , नवी मुंबई जिल्हे , 
नाशिक , धुळे , औरंगाबाद , अहमदनगर , 
पुणे , बृहन्मुंबई , नवी मुंबई जिल्हे , 
नाशिक , धुळे , औरंगाबाद , अहमदनगर , 
पुणे , बृहन्मुंबई , नवी मुंबई जिल्हे , 
नाशिक , धुळे , औरंगाबाद , अहमदनगर , 
पुणे , बृहन्मुंबई , नवी मुंबई जिल्हे , 
नाशिक , धुळे , औरंगाबाद , अहमदनगर , 
पुणे , बृहन्मुंबई , नवी मुंबई जिल्हे , 


१ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 

८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , दि नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँक लि . 
नाशिकरोड " असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या / 
जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . 
संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 

१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार वसूलपात्र 
रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक ०६/०४/२०१८ 
मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 

११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे . बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 

१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / घोषणा 
यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद करावा . वसूली 
अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव पदनाम भ्रमणदुरध्वनी 
क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

नाशिक , २३ मे , २०२२.ग 


शैलेश कोतमिरे , 
अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


औरंगाबाद विभाग 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण १३-१९ , शके १ ९ ४४ 

आदेश 

क्र . ना.बँका / सआ -१ / दि नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक /क.१५६/ 
अधि . २२ / १३५६.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी शैलेश 
कोतमिरे , अपर निबंधक ( प्रशासन ) , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे 
या आदेशान्वये दि नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक लि . नाशिक या 
बँकेच्या खालील अधिका - यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १०१ व कलम ९ ८ 
अन्वये प्राप्त झालेली वसुली प्रमाणपत्राची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली 
करण्याकरीता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये व नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार , खालील अटीस अधिन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासुन ते दिनांक ३१/०३/२०२३ पर्यंत शक्ती प्रदान 
करीत आहे . 

व 


अपर निबंधक ( प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
वाचा : - १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्र . पतसंस्था / सआ - ५ / खर्च / 
वसुलीआदेश / २०१८ दि . ०६/०४/२०१८ . 


३८ 


२ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था / सआ -५ / वसूली अधिकारी 
नियुक्ती / फेरनियुक्ती / २०१८ , दिनांक ३१/१०/२०१८ . 


अ.क्रं . 


३ ) मुख्य कार्यकारी अधिकारी , दि नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक 
लि . नाशिक यांचे दिनांक ०१/०६/२०२२ चे पत्रा सोबतचा प्रस्ताव 

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये आदेश 


q 

२ 

३ 

४ 

५ 


अधिका - याचे नाव 

श्रीमती वंदना कैलास हिरे 

श्री . संजय गोंविदराव मुजुमदार 

श्री . चंदर परशराम पाडवी 


श्री . घनशाम गंगासिंग परदेशी 
श्रीमती . प्रिया राजेंद्र मोरे 


अधिका - यांचा हूद्दा 
अकौटंट 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
वरिष्ठ अधिकारी 
वरिष्ठ अधिकारी 

वरिष्ठ अधिकारी 


अटी : 

१. वसूली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १५६ ( १ ) व नियम १ ९ ६१ चा नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज 
वसूली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतूदी व परिपत्रकीय 
सुचनांचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी 
करुन आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२. सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व ९ ८ अन्वये प्राप्त 
वसूली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरीता असतील . 


३. वसूली अधिकारी यांनी या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजी 
निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहीत नमुन्यात कर्ज वसूलीची माहिती 
संबंधित जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , नाशिक यांना सादर करावी . 


४. अधिकार प्रदान केलेल्या वसूली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली 
झाल्यास किंवा सेवानिवृत्ती झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास किंवा त्याचा 
मृत्यू झाल्यास , अशा अधिका - यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


५. वसूली अधिकारी यांनी नमुद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज 
समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले 
अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे कोणतेही अधिकार , अशा 
व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाही . 


६. शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण १५०४ / प्र.क्र .२३१ / १५ - स दिनांक २३ / 
११/२००६ अन्वये वसूली अधिका - यांना तीन सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करता येणार नाही . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हील कोर्ट " " एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट " या शब्दांचा 
अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसूली 
अधिका - यांनी त्यांच्या नावापुढे " ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये ) " असे लिहावे . 


शक्तीची व्याप्ती 
वसूली अधिकारी 
वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 

वसूली अधिकारी 


कार्यक्षेत्र ( जिल्हे 
नाशिक , ठाणे जिल्हा 

नाशिक , ठाणे जिल्हा 

नाशिक , ठाणे जिल्हा 

नाशिक , ठाणे जिल्हा 

नाशिक , ठाणे जिल्हा 


२१२३ 


८. वसूली अधिका - यास वसूलीसाठी वापर करण्यात येणा - या वाहनावर 
" वसुली अधिकारी , दि नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक लि . नाशिक " 
असा फलक लावता यईल . 


९ . वसूली अधिका - याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या 
/ जामीनदाराच्या पगार कपाती बाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य बँकाकडे 
परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार 
नाही . संबंधीत कर्जदार / जामीनदार ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या 
आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी 
यांचेमार्फत पगारातून कर्ज वसूल करण्याची कार्यवाही करावी . 


१०. वसूली अधिका - यास , थकबाकीदाराकडून वसूली दाखल्यानुसार 
वसूलपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ अन्वयेचे आदेश दिनांक 
०६/०४/२०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची 
रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 


११. या कार्यालयाचे दिनांक ३१/१०/२०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सुचनांचे 
वसूली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
यांनी दरमहा वसूली अधिका - यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा 
परिपत्रकातील प्रपत्र पाच मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


१२. वसूली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश / 
घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या आदेशाचा संदर्भ नमूद 
करावा . वसूली अधिकारी यांनी नोटीस बजावताना नोटीसमध्ये त्याचे नाव 
पदनाम भ्रमणदुरध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे . 

नाशिक , ०७ जुन , २०२२ . 


शैलेश कोतमिरे , 

अपर निबंधक ( प्रशासन ) , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट ४-१० , २०२२ : श्रावण , १३ - १ ९ , शके १ ९ ४४ 

३ ९ 

आदेश 

जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था लातूर यांजकडून 
वाचा : - १. महाराष्ट्र शासन वटहुकूम नं . १४ दि . १३ / १० / १ ९ ८१ . 


२१२४ 


२. महाराष्ट्र शासन कृषी सहकार व वस्त्रोद्योग विभाग , मुंबई अधिसुचना 
क्र . सहिससी / १०८१ / ३३३२ / २२० / १५ सी दि .२० / १० / १ ९ ८१ 


३. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य 
पुणे यांचे परिपत्रक क्र.एडीएम / १८४ / १५६ ( २ ) दि . १ ९ / ०३ / १ ९ ६८ . 
४. मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था , महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांचे कार्यालयाकडील पत्र दिनांक २४/६/२०१६ . 
५ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र 
राज्य पुणे यांचे परिपत्रक दिनांक ०१/०१/२०१७ . 


६ ) व्यवस्थापक , भिमाशंकर नागरी सहकारी बँक लि . लातूर यांचा 
प्रस्ताव दिनांक २५/०४/२०२२ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व 
नियम १०७ अन्वये 


अ . क्र . 


१ . 


सदरचे अधिकार खालील अटीस अधिन राहून प्रदान करण्यात येत आहेत . 

शक्तीची व्याप्ती 

अधिकार प्रदान केलेल्या 
अधिका - याचा हुद्दा 
विशेष वसूली व विक्री 
अधिकारी 


वसूली अधिका - याचे 

नांव 

श्री . तुकशेटटी व्ही . ए . 


१. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व 
नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतूदीनुसार कर्ज वसूलीची कार्यवाही 
करावी . 


२. महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
कर्ज वसूलीचे अधिकार केवळ महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० 
चे कलम १०१ व ९ १ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसूली प्रमाणपत्रांच्या 
अंमलबजाणीकरिता असतील . 


३. प्रस्तुत व्यक्तीची बदली , सेवा निवृत्ती , मृत्यु झाल्यास प्रदान केलेले 
अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


४. या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्यास हक्क राहील . 
५. विशेष वसूली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसूलीचे 

कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास तसेच प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास अधिकार 
काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येतील . 


६. मा . उच्च न्यायालय , मुंबई यांनी रिट याचिका क्र . १ ९ ४२ / २०१३ दि . 
बेसिन कॅथॉलीक को ऑपरेटिव्ह बँक विरुध्द महाराष्ट्र राज्य व इतर 
याचिकेमध्ये दिनांक ०५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेल्या आदेश विचारात 
घेऊन वसूलीची कार्यवाही करतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारनुसारच वसुलीची 
कार्यवाही करावी . 


७. वसूली अधिका - यास त्याच्या नांवापुढे कोठेही महाराष्ट्र शासन 
नियुक्त आणि सिव्हील कोर्ट किंवा एक्झीक्युटीव्ह कोर्ट या शब्दाचा अथवा 
तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्याऐवजी वसुली अधिका - यांनी 
त्यांच्या नांवापुढे वसुली अधिकारी ( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अनवये ) असे लिहावे . 


क्र . वि -३ / कलम १५६ / भिमाशंकर ना . बँक / ४०२४ / सन २२. : - महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान 
करण्यात आलेल्या शक्तीचा वापर करुन मी , नाईकवाडी एस . आर . , 
जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , लातूर या अधिसुचनेद्वारे भिमाशंकर 
नागरी सहकारी बँक लि . लातुर , या बँकेचे खालीलप्रमाणे नमूद अधिका - यांना 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६० चे कलम १५६ ( १ ) व ( २ ) 
आणि महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १ ९ ६१ चे २ ( एच ) व ( जे ) तसेच 
नियम १०७ खालील पोटनियम ३,५,६,७ , ९ , १०,११ ( अपसेट प्राईस कायम 
करण्याची तरतूद वगळून ) १२,१३,१५,१५,१७,१८ व २० ( अ ) नुसार वरील 
कायद्याचे कलम १०१ अनुसार दिलेल्या वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 
करण्यासाठी या आदेशाचे दिनांकापासून ते दि . ३१ मार्च २०२३ या 
कालावधीकरिता अधिकार प्रदान करीत आहे . 


भाग १ - पुरवणी 


विशेष वसूली व विक्री 

अधिकारी 


कार्यक्षेत्र 


बँकेच्या कार्यक्षेत्रापुरते 

८. नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज ) वसूल करुन संस्था स्तरावर 
त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेवून जमा झालेल्या सरचार्ज ज्या त्या वेळी शासकीय 
कोषागारात भरणा करुन केलेल्या चलनाच्या प्रतीसह अहवाल दरमहा या 
कार्यालयास सादर करावा . 


९ . शासन निर्णय क्र . संकिर्ण -१५०४ / प्र . क्र . २३१ / १५ - स दिनांक 
२३/११/२००६ अन्वये विशेष वसुली अधिका - यांना सिंहाच्या राजमुद्रेचा वापर 
करणेस मनाई आहे . 


१०. संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुली अभावी संस्थेस येणारी अडचण 
याबाबी लक्षात घेवून थकबाकी वसूली होण्याच्या दृष्टीकोनातून संस्थेने 
प्रस्तावातील केलेल्या मागणीस अनुसरुन सदरचे अधिकार प्रदान करणे 
येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी 
असेल तेथील संबंधीत निबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करुन शासकीय 
कोषागारात जमा करण्यात यावा . 


११. विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार 
होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसुल करण्यात 
येवू नये . 


१२. जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतरच 
लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल . तोपर्यंत मालमत्ता केवळ जप्त करण्यात 
येईल व ही जप्ती जारी ठेवतांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 
१ ९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे आवश्यक आहे . या काळात 
कर्जदारांस अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही . 
लातूर , १४ जून , २०२२ . 


नाईकवाडी एस . आर . , 
जिल्हा उपनिबंधक , 

सहकारी संस्था , लातूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR 
RUPENDRA DINESH MORE . PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , PAITHAN ROAD , AURANGABAD - 431 005 AND PUBLISHED 
AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , 
CHARNI ROAD , MUMBAI - 400004 . EDITOR : DIRECTOR RUPENDRA DINESH MORE . 


